अधीक्षक अभियंता, धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे 
या कार्यालयासाठी ४८०१ या लेखाशीर्षाअंतर्गत 
नवीन उपशीर्षास मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकिर्ण २०१४/प्र.क्र.५६/जवि 
नवीन प्रशासन इमारत, ६ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २९.१०.२०२१ 


संदर्भ - शासन निर्णय क्र.संकिर्ण २०१४/प्र.क्र.५६/जवि, दि.२७.११.२०१८ 


प्रस्तावना :- 


अधीक्षक अभियंता, सातारा सिंचन मंडळ, सातारा यांच्याकडून सरदार सरोवर प्रकल्पाचे 
नियंत्रण अधीक्षक अभियंता, धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे यांचेकडे सोपविण्यात आले आहे. 
त्यानुषंगाने अधीक्षक अभियंता, धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे यांना, "लेखाशिर्ष (४८०१ ३७४२) -५३ 
(मोठी बांधकामे), सरदार सरोवर प्रकल्प, लेखाशिर्ष (४८०१ ३७६९)-५३ (मोठी बांधकामे) गुजरात 
राज्याचा हिस्सा, सरदार सरोवर प्रकल्प, लेखाशिर्ष ४८०१ ३९५६ (संचालन व प्रशासन) सरदार सरोवर 
प्रकल्प व (४८०१ ३८५८)-५२ (यंत्रसामग्री व साधनसामग्री) सरदार सरोवर प्रकल्प या 
लेखाशिर्षासंदर्भात सर्व अनुषंगिक कार्यवाहीकरिता दिनांक २७.११.२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
"नियंत्रक अधिकारी" म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. यास्तव सदर कार्यालयासाठी नवीन उपशीर्ष 
उघडून, त्या अंतर्गत अर्थसंकल्पिय तरतूद करण्यासाठी प्रस्तावित करण्यात आले. त्याअनुषंगाने 
सदर कार्यालयासाठी ४८०१, वीज प्रकल्पावरील भांडवली खर्च या लेखाशीर्षांतर्गत नवीन उपशीर्ष 
उघडण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

सरदार सरोवर प्रकल्पांतर्गत रुपांतरीत/नियमित/अस्थायी आस्थापना याखाली जमा होणारी 
वसुलीची रक्‍कम जमा करण्यासाठी अधीक्षक अभियंता, धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे या 
कार्यालयासाठी ४८०१, वीज प्रक्ल्पांवरील भांडवली खर्च या लेखाशिर्षाखाली उपशीर्ष उपलब्ध करुन 
देणेकरिता महालेखाकार कार्यालय, नागपूर यांनी त्यांच्या दि.१८.०८.२०२१ च्या अनौपचारीक 
संदर्भान्वये मागणी क्र. आय-५, प्रधानशीर्ष ४८०१ अंतर्गत नवीन उपशीर्ष उघडण्याची मान्यता दिलेली 
आहे. नवीन लेखाशीर्षाचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे:- 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण २०१४/प्र.क्र.५६/जवि 


मागणी क्र. आय-५ Demand no 1-6 
४८०१, वीज प्रकल्पांवरील भांडवली खर्चाकरिता 4801, Capital Outlay on Power Project, 
Il — Details of Recoveries 

तीन- ! 

वसुलीच्या क 01- Hydel generation 
वसुलीच्या रकमांचा TIM 052, Machinery and Equipment 
०१, जलविद्युत निर्मिती (02) Receipt & Recoveries on Capital 
042, यंत्रसामग्री व साधनसामग्री account 
(0 2) भांडवली लेख्यावरील जमा व वसुलीच्या (01)(05 ), Superintending Engineer , Dhule 
रकमा Irrigation Project Circle, Dhule 


(Programme) (4801 4121) 
70, Deduct recoveries 


(09)(04) अधीक्षक अभियंता, धुळे पाटबंधारे प्रकल्प 
मंडळ, धुळे (कार्यक्रम) (४८०१ ४१२१) 
७०, वजा-वसुली 


२. हे आदेश महालेखापाल कार्यालय, नागपूर यांच्याशी विचारविनियम करून त्यांच्या 
अनौपचारीक संदर्भ क्र.॥॥/७1.॥॥/(॥01-०८/३६०, दि.१८.०८.२०२१, तसेच वित्त विभागाच्या 
अनौपचारीक संदर्भ क्र.३६१/२०२१/व्यय-१२, दि.२०.१०.२०२१ अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


3. सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०२१११०११६५०१८८४२७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Amruta Ajit 
Inamdar 


Date: 21 


(अ. अ. इनामदार) 


शासनाच्या अवर सचिव 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 

३. मा.मंत्री (जलसंपदा)/ मा. राज्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे खाजगी सचिव. 
४. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

५. मा. प्रधान सचिव (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण २०१४/प्र.क्र.५६/जवि 


मा. सचिव (लाक्षेवि), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. सचिव (प्रकल्प व समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र १व २ मुंबई/नागपूर. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१०.निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 

११.जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

१२.मु.अ.(जसं) व सह सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३.आंतर वित्तीय GEIR व उपसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४. मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव 

१५. मुख्य अभियंता (विद्युत), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई 

१६.अधीक्षक अभियंता, धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे 

१७.अधीक्षक अभियंता, सातारा सिंचन मंडळ, सातारा 

१८. कार्यकारी अभियंता, नर्मदा विकास विभाग, नंदुरबार 

१९.कार्यासन अधिकारी, (का.१४३३/१४११), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
२०.कार्यासन अधिकारी, वित्त विभाग (अर्थ-१०/व्यय-१२), मंत्रालय, मुंबई. 
२१.कार्यासन अधिकारी (अर्थ-२), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२२.जलविद्युत कार्यासन संग्रहार्थ 


eon & टी 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


